"कायम विनाअनुदान" तत्वावर परवानगी 
दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या 
मान्यताप्राप्त खाजगी व स्वयंसेवी संस्थांच्या ३ 
सैनिकी शाळेतील १८ अतिरिक्त तुकडयांवरील 
३६ शिक्षक पदांना अनुदान मंजूरीसाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ईसैशा-२०१८/प्र.क्र.१०२/एसएम-६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- ईसैशा-२०१८/प्र.क्र.१०२/एसएम-६, 

दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- अनुवि-४९१८/प्र.क्र.४२/१८/अर्थसंकल्प, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१८ 
"कायम विनाअनुदान" तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या 

मान्यताप्राप्त खाजगी व स्वयंसेवी संस्थांच्या ३ सैनिकी शाळेतील १८ अतिरिक्‍त तुकडयांवरील ३६ शिक्षक 
पदांना अनुदान मंजूरीसाठी संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णय दिनांक १९.१०.२०१८ अन्वये निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


२. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद-२ मध्ये “सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे ” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे याऐवजी 
“अधिक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)” यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे, असे वाचण्यात यावे. 


3. संदर्भाधीन क्र येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तसेच अन्य तरतूदी 
तशाच लागू राहतील. 
४. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८१०३११३४००४३३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


5.4.21 ‘1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe62cba24 
395 
INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8d59bc9d 
a n a 8067628d62bcdc1 ‘Swati Madhul 
Date: 2018.10.31 13:45:54 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


gitally signed by Swati Madhukar Nanal 
, School Ed And 


प्रति, 


१) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
२) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईसैशा-२०१८/प्र.क्र.१०२/एसएम-६ 


३. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
८. शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म. रा. पुणे, 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
११) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, 
१२) महालेखापाल (स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
१३) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती 
१५) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, वाशिम /यवतमाळ / बुलढाणा 
१६) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय ५) / नियोजन विभाग (कार्या.नियोजन १४७१) मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


